केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी 
आर्थिक वर्षाखेर SNA खात्यातील राज्य हिस्स्याच्या 
अखर्चित राहणाऱ्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा 
जमा करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत - 
मत्स्यव्यवसाय विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९८/पदुम-१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ :- 

१) वित्त विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०९/साधनसंपत्ती, दिनांक ०७ जून, 

२०२२ 
२) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मत्स्य/अर्थ/१२१२०१/१६/२०२०, 

दिनांक २३ जून, २०२२ 
३) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखापाल यांचे कार्यालय यांचे पत्र क्र.सं.ख.वि./चा- 

१/कृ.पशु.डे.व.म.वि./ यु ओ आर-७३/२०२२-२३/४४२, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागाकडून 
कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या SNA खात्यातील केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या अखर्चित 
रकमेवरील व्याजासाठी त्यांच्या विभागाशी संबंधित कार्यात्मक प्रधानशीर्ष / उपत्नीर्षाखालील ८०१- 
अनुदानग्राहींकडून अखर्चित शिलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा रकमा अंतर्गत (०१) व्याज व (02) इतर 
जमा रकमा जमा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबची 
विनंती केली आहे. 


२. त्यानुसार या विभागातील मत्स्यव्यवसाय या उपविभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्षाखेर SNA खात्यातील अखर्चित राहणाऱ्या राज्य 
हिस्स्याच्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

या विभागातील मत्स्यव्यवसाय या उपविभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता 
प्राप्त झालेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्षाखेर SNA खात्यामध्ये अखर्चित राहणाऱ्या राज्य हिस्स्याच्या 
रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष उघडण्याची शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९८/पदुम-१६ 


०४०५ मत्स्यव्यवसाय | 0405_| [Fisheries | 

शिक ।00___| 

८०१ अनुदानग्राहींकडून अखर्चित शिलकोवरील | 801 Interest or other earnings from 
व्याज किंवा इतर जमा रकमा grantee on unspent balances 

(09) व्याज (01) fInterest 

(09)(09) | सिंगल नोडल एजन्सी खात्यातील अखचित | (01)(01) | Interest on unspent balances in 
ठिलकींवरील व्याज Single Nodal Agency Account 
संकेतांक - ०४०५०१६२०१ CRC - 0405016201 

(02) इतर जमा रकमा (02) Other Earnings 

(०२)(०१) | सिंगळ नोडळ एजन्सी खात्यातील इतर | (02)(01) | Other earnings in Single Nodal 


जमा रकमा 
संकेतांक - ०४०५०१७१०१ 


Agency Account 


CRC - 0405017101 


२. सदरचा area निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६९/१४२३१, दिनांक 913.019.2022, 


वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९०/२०२२/व्यय-२, दिनांक ०६.०९.२०२२ आणि महालेखापाल 


कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सं.ख.वि./चा-१/कू.पशु.डे.व.म.वि./ यु ओ आर-७३/२०२२-२३/४४२, 
दिनांक २३.०९.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


as 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११३१६५५६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


- आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


CHANDRAKALA 
DEVRAM GAVIT 


q 
२. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई, 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

५. सहसचिव /उपसचिव (पश्ुसंवर्धन/मत्स्यव्यवसाय), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. वित्त विभाग (व्यय-२ / अर्थसंकल्प १५), मंत्रालय, मुंबई ३२, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKALA DEVRAM GAVIT 
f88f3c89e1e4, 


Date: 2022.10.11 13:19:56 +05'30° 


(चंद्रकला गावित) 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


७. नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई ३२, 
८. निवडनस्ती- पदुम-१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=db6efff5focbf5f55 184ebe2b33934e3a 1 ad06cbfbad22ffOcbc 


pseudonym=6AC1004D14020B1CF4AC873549BD26748DFEB090, 
serialNumber=B1 6E6FECB684A6091 AF2BD7297 16C8F32004FESEFO1 
B9D220C1 A6DOEDDC63E52, cn=CHANDRAKALA DEVRAM GAVIT 


